अर्थसंकल्पीय अनुदान 202-2024 मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(योजनेत्तर) (२७०२३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १५ जून, २०२१ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१. 


प्रस्तावना - 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्यो” या लेखाठीर्षातर्गत ०१-वेतन या उद्दि्टाखालळी रू. ५०,७४,८०,०००/- इतकी 
तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनुक्रमे रूपये ५,०७,४८,०००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ 
अन्वये तसेच रूपये २,५३,७४,०००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणा यांना वितरित करण्यात आले आहे. (०१) वेतन या उद्दिष्टाखाली पुढील 
कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान 
उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुड्ी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


रू. ५,०७,४८,०००/- (अक्षरी रूपये पाच कोटी सात लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्त करण्यात येत 
आहे. 


सध्या वित 
२०२२ करीता आतापर्यंत वितरित | करावयाचे अनुदान 
मंजूर अनुदान केलेले अनुदान 


al eee 
— ERR 200 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदरचा खर्च“मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१ संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्य” या लेखाशीर्षातर्गत अनुक्रमे (09) वेतन या उद्दिष्टाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१५१५४९३६२४२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar 
(गणेशा पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचाळक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुड्ी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


one ७ & 


. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


